अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (गट-अ) 
या संवर्गातील अधिकाऱ्याच्या मुदतपूर्व 
बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- इएसटी-१२१९/प्र.क्र.६५/राउशु-१, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ जुले, २०१९. 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या ४(५) मधील तरतुदीनुसार राज्य उत्पादन शुल्क 


विभागातील अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (गट-अ) या संवर्गातील खालील अधिकाऱ्याची, सक्षम 


प्राधिकाऱ्यांच्या पूर्व मान्यतेने विनंती / प्रशासकीय कारणास्तव बदली करण्यात येत असून, त्यांची 


पदस्थापना खालील स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन पदस्थापना 
| a 2 3 a ae 
pa | श्रीमती स्नेहलता श्रीकर ।अधीक्षक,राउझु, सातारा | अधीक्षक, राउशु, ठाणे 


२. बदलीचे हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अधिकाऱ्याने बदली नंतरच्या 


पदस्थापनेचा कार्यभार तात्काळ स्वीकारावा. बदली आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व 


कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता आयुक्‍त, राउझु यांचेमार्फत खाळीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. 


अ) बदलीबाबतचे Bes प्राप्त झाल्यानंतर बदली झालेल्या अधिकाऱ्यास तात्काळ 


कार्यमुक्त करावे. बदली झालेले अधिकारी त्यांच्या सध्याच्या पदावरून कार्यमुक्त होऊन रुजू 


होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करून घ्यावे. सदर SHAS रुजू करुन 


न घेतल्यामुळे काम न देता सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ ठरवून वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग 


उद्भवल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२१९/प्र.क्र.६५/ राउश्ु-१, 


३. 


ब) संबंधित अधिकाऱ्यांना नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास 


कार्यमुक्त केले आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले 


याबाबत झासनास त्वरीत कळवावे. 


बदलीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे 


दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील 


नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध 


शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


४. 


सदर SST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०७०३१७५८४५७२२९ असा आहे. हा शासन AST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Dig 

DN: c=IN, st=Mi 
2.5.4.20=26d7295f0f289d96eecb9e12c2850ebd4f894edc0ea69760a3C15 
61515a6bf87, postalCode=400032, street=MANTRALAYA ,MUMBA|, 
ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=P H WAGDE 


Date: 2019.07.03 18:06:46 +05'30' 


(पु.हि.वागदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
३. संबंधित विभागीय उपायुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क (मार्फत आयुक्त, राउशु, मुंबई. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

५. निवासी लेखापरीक्षक, मुंबई. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, अमरावती, गडचिरोली, परभणी, अहमदनगर 
७. संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (मार्फत आयुकत, राउशु, मुंबई.) 

८. निवडनस्ती (राउड्ु-१) 


प्रत माहितीस्तव 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२. मा. मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. प्रधान सचिव (Rea) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


